RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov.in 


HTuuuuu. . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले. - ( १) जिल्हाधिकारी , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- २/ ग्रा . पं ./ कावि - २६१९ / २०१५, दिनांक ६ जानेवारी २०१६ . 


(२) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) . 

आदेश 


क्रमांक विकास /कार्या- १९/ ग्रा . पं ./विघटन / प्र .क्र . ९/ ३३५९ / २०१५. – ग्रामपंचायत अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक येथील 
ग्रामपंचायतीची निवडणूक सन २०११ मध्ये झालेली असून सदर ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या ११ इतकी आहे. त्यापैकी ६ सदस्यांनी दिनांक 
२९ ऑक्टोबर २०१५ व ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी एकाच दिवशी राजीनामे दिले असल्याने ग्रामपंचायत , अंजनेरीचेनिम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांची पदे 
रिक्त झाल्याने जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-२/ ग्रा . पं./ कावि - २६१९ / २०१५ , दिनांक ६ जानेवारी २०१६ नुसार 
ग्रामपंचायत अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक विघटित करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे . 

दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ व ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी राजीनामे देणारे ६ सदस्य (१) श्री. बाळू निरंजन शिंदे, उपसरपंच , 
(२ ) श्री . नामदेव रामभाऊ चव्हाण ,(३) सौ. जिजाबाई मधुकर लांडे, (४ ) सौ . गंगुबाई हिरामण शिंदे, (५) सौ. सुषमा संजय चव्हाण, (६) सौ. भिमाबाई 
अंबादास चव्हाण . 

ग्रामपंचायत अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वरचे आजमितीस उर्वरित कार्यरत ५ सदस्य (१) श्री . कमळु सोमा कडाळी, सरपंच (२) श्री . श्रावण 
मुरलीधर बदादे,(३) श्रीमती गंगुबाई कमळु कडाळी ,(४) श्रीमती मिना संतोष गोहिरे ,( ५) श्रीमती वाळ्याबाई त्र्यंबक बदादे हे आहेत . 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार पंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या 
झाल्यास राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे अशी पंचायत विघटित करता येईल अशी तरतूद आहे. तथापि, ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित 
सदस्यांना सदरची ग्रामपंचायत विघटित करण्यापूर्वीत्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे . 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास 
व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक व्हीपीए - १०८३/सीआर/१६७० /२१, दिनांक १ जून १९८३ अन्वये शासनाने 
विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वरचे उर्वरित कार्यरत ५ सदस्य (१) श्री . कमळु सोमा कडाळी, सरपंच ( २) श्री. श्रावण 
मुरलीधर बदादे,(३) श्रीमती गंगुबाई कमळु कडाळी, (४) श्रीमती मिना संतोष गोहिरे, (५) श्रीमती वाळ्याबाई त्र्यंबक बदादे यांना दिनांक १ मार्च २०१६ 
रोजी संधी देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


दिनांक १ मार्च २०१६ चे सुनावणीच्या वेळी (१) श्री . कमळु सोमा कडाळी, सरपंच (२) श्री . श्रावण मुरलीधर बदादे, (३) श्रीमती गंगुबाई कमळु 
कडाळी, (४) श्रीमती मिना संतोष गोहिरे ,(५) श्रीमती वाळ्याबाई त्र्यंबक बदादे यांनी लेखी खुलासा सादर केला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत अंजनेरीची 
सदस्य संख्या ११ असून त्यामधील ७ सदस्य हे आदिवासी असून त्यापैकी ५ सदस्य हे विद्यमान सदस्य आहेत व त्यातील २ सदस्य यांनी राजीनामा 
दिलेला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आदिवासी सदस्यांपैकी ५ सदस्य पदावर कार्यरत आहेत , तसेच ४ सदस्य हे जनरल होते व त्यांनी संगनमत 
करून आदिवासी २ सदस्य फोडले व राजीनामे दिले व सदरील कृत्य हे त्यांनी मुद्दामहून केलेले आहे, म्हणजेच ग्रामपंचायत अल्पमतात येईल. जनरल 
सदस्यांनी आदिवासी सदस्यांचे व सरपंचाचेकसे काय ऐकावे व ह्या उद्देशाने त्यांनी सदरील ग्रामपंचायत सदस्यांचे राजीनामे दिलेले आहेत . सदर 
ग्रामपंचायतीची मुदतही संपण्याकरिता ४ महिने बाकी आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक घेणे शक्य नाही . तरी सदरील ग्रामपंचायत ही आहे त्याचस्थितीत 
चालू ठेवावी . 

सदर प्रकरणी कार्यरत ५ सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मी पुढील निष्कर्षास आलो आहे : -- - 
१. ग्रामपंचायत अंजनेरीची सार्वत्रिक निवडणूक ही सन २०११ मध्ये झाली आहे. कार्यरत ५ सदस्यांचा कार्यकाळ हा ४ महिने बाकी आहे. 

२. ग्रामपंचायत अंजनेरीच्या ६ सदस्यांची पोट-निवडणूक घेऊन देखील सदर ग्रामपंचायतीचे कामकाजास स्थैर्य प्राप्त होणार नाही, असे दिसून 
येते. 

३ . निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य म्हणजे ११ पैकी ६ सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने ग्रामपंचायत , अंजनेरीचे ५ सदस्यांना कायम ठेवून 
६ सदस्यांकरिता उर्वरित कार्यकाळ कमी असल्याने पोट-निवडणूक लावणे उचित होणार नसल्याने, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम 
१४५ ( १-अ ) नुसार अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वर ही ग्रामपंचायत विघटित करून तेथे नव्याने निवडणूक घेणे योग्य राहील, असे माझे मत झाले आहे . 

मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक मला प्राप्त अधिकारानुसार ग्रामपंचायत अंजनेरी, तालुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक ही 
ग्रामपंचायत हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून विघटित करीत आहे . 


एकनाथ डवले, 
विभागीय आयुक्त, नाशिक . 


नाशिक , ४ मार्च २०१६ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र/ कक्ष- ५ (३ )/ कावि - ३७२/२०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम 
५१ (ब ) नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती नामनिर्देशित सदस्यांची ( अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती नामनिर्देशित सदस्यांची ( अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , धडगाव - वडफळ्या- रोषमाळ बु. || नगरपंचायतीच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष 
सभेत खालील नमूद नामनिर्देशित सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


निवड करणेत आलेल्या स्वीकृत सदस्यांचे नाव 


नगरपंचायतीचे नाव 


हारसिंग मल्या पावरा 


धडगाव- वडफळ्या- रोषमाळ बु. | | नगरपंचायत , 

जिल्हा नंदुरबार . 
धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु. || नगरपंचायत , 

जिल्हा नंदुरबार . 


सरदार महादू पावरा 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


Order 
No . NPP/ R (5) / WS/ 372/ 2016. - Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats andIndustrial 
Townships Act, 1965 , Section 51 (B ) in exercise of the powers vested in me under Rule ofMaharashtra 
Municipal Councils and Nagar Panchayats (Qualifications and Appointments of Nominated Councillors) 
Rule , 2010 and Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Qualifications and Appointments 
of Nominated Councillors ) Rule , 2012 . I, Pradeep P., Collector, Nandurbar hereby publish the name of 
persons , who has been declared as Nominated Councillors of the Dhadgaon -Wadphaliya -Roshmal Bk ., 
Nagarpanchayat, district Nandurbar from the Municipal Council shown against their names in the declared 
meeting held on 16th February 2016 . 

Schedule 
Name of the Nominated 

Name of the Municipal Council 
Councillors Declared 


52- 


Harsing Malya Pawara 


Sardar Mahadu Pawara 


N 


Dhadgaon -Wadphaliya -Rashmal Bk . , 

Nagarpanchayat, District Nandurbar . 
Dhadgaon -Wadphaliya -Rashmal Bk ., 
Nagarpanchayat, District Nandurbar. 

PRADEEP P ., 
Collector, Nandurbar. 


Nandurbar, 17th March 2016 . 


पुढील अधिसूचना खालील दिनांकास असाधारण म्हणून प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 

मंगळवार , फेब्रुवारी ९, २०१६ / माघ २० , शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

___ परिशिष्ट ७- ब 
क्रमांक नपा /कार्या. ६ - अ/निवडणूक - ३१३/ २०१६. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक १०९४/ १६४/ १९९४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४०) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० , पोट - कलम (१) खालील 
अहमदनगर जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आलेले नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल , 
त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा आदेश क्रमांक पना -१/ २/ जा .क्र . १५१८/ २०१६ , दिनांक ११ जानेवारी २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप 
मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४० ) च्या कलम १० , पोट 
कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . 
त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, अनिल कवडे, अहमदनगर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, 
पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४०) च्या कलम ९, 
पोट- कलम ( २) अन्वये विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक नपा -१/ २/ ५४६६७ / २०१५ , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ अन्वये त्यांनी आलेल्या नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


( ३ ) 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातून 
ठेवावयाच्या जागा धरून). 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील - 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक समोरील नमूद केलेल्या जागा) 
त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयोग , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक एसइसी - १०९४/ १६४/१९९४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अनिल कवडे, अहमदनगर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

परिशिष्ट - २ 
नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ 


०५ 


प्रभागाच्या सीमा 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नाव , 


प्रभागाची 
व्याप्ती 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती, 
किती जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी, जसे 
अनु. जाती/ अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ 
अनु. जमाती / नागरिकांच्या 
मागासप्रवर्ग स्त्रियांसाठी 


धरून ) 


१ 


२ 
जुना कोर्ट 
परिसर. 


पूर्व : नेवासा- श्रीरामपूर रोड 
पश्चिम : पाकशाळा ते राम मंदिर रस्ता 
दक्षिण : कडू गल्ली ते मोहनीराज मंदिर 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ). 


लोकसंख्या 


एकूण .- १४८१ 
अ . जा .- ४३ 
अ . ज . - ३६ 


उत्तर : प्रवरा नदी 


कडू गल्ली, 
देशपांडे गल्ली, 
जुने कोर्ट गल्ली, 
पाकशाळेपर्यंत , 
सना मेडिकल , 
मुथ्था मेडिकल, 
पठाण वाडा , 
आयुब शेख , शमा 
देशमुख -रहातुल्ला 
पठाण, सोमनाथ 
वंजारे , अमिर 
हमजा शेख, 
मामा- भांजे गॅरेज. 


मा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


परिशिष्ट - २ - चालू 


अनुसूचित जाती 


पूर्व : मुकिंदपुर , खडका शीव ( गवळी वस्ती, कुदनर 

वस्तीपर्यंत ). 


( स्त्री ). 


पश्चिम : नेवासा - श्रीरामपूर रस्ता ( खोलेश्वर मंदिर) 
दक्षिण : नेवासा ते नेवासा फाटा रस्ता , बालाजी ट्रेडर्स पर्यंत व 

पुढे पूर्व बाजूस गोदाम पर्यंत व गोदामपासुन उत्तरेकडे 

भगवान रासने यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर : प्रवरा नदी , खलालपिंपरी शीव (धोत्रे वस्ती ) 


सर्वसाधारण 


तहसील तहसील कार्यालय , 
लोकसंख्या कार्यालय सरकारी धान्य 
एकूण- १२८४ परिसर. गोडावून , सरकारी 
अ. जा .- ३८४ 

दवाखाना -मराठी 
अ . ज .- १९४ 

जिल्हा परिषद शाळा, 
पंचायत समिती 
कार्यालय , बदामबाई 
हायस्कूल खळवाडी 
( कमानी जवळील 
भाग) , स्मशानभूमि , 
मधमेश्वर मंदिर 
मार्केटयार्ड परिसर , 
काझी पोल्ट्री फार्म , 
गवळी, कुदनर, धोत्रे 
वस्ती, शेटे व शिंदे 

वस्ती . 

खळवाडी सरकारी धान्य 
लोकसंख्या व गोडावून , डॉ. शिंदे 
एकूण - १३३२ विवेकानंद- दवाखाना, जिल्हा 
अ . जा .- ८७ नगर , परिषद शाळा , 

सदाशिव - विवेकानंदनगर , 
नगर. सदाशिवनगर व 

चव्हाण वस्ती, जिरे 
वस्ती, राधाकृष्ण 
मंगल कार्यालय व 

रघुजन गॅस एजन्सी. 

मधमेश्वर- मधमेश्वरनगर 
लोकसंख्या नगर. अंतर्गत रस्ता, चारी 
एकूण- १३५२ 

नंबर ६- रस्त्यापर्यंत , 
अ . जा . - १०२ 

ओढ्यापर्यंत , मुळा 
अ . ज .- ४२ 

बाजार , एडीसीसी 
बँक, शिंदे वस्ती, 
मुथ्था ऑईल डेपो , 
आदर्श कन्या 
विद्यालय, न्यायालय 
परिसर व 

मधमेश्वरनगर . 

नेवासा सेंट मेरी स्कूलचे 
लोकसंख्या फाटा, पश्चिम भाग, 
एकूण- १२६२ ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर कॉलेज , 
अ. जा . - १३३ महाविद्यालय दगड खान , 
अ. ज. - ३१ परिसर. पावन गणपती 

मंदिर - उर्दू 
शाळा. 


पूर्व : ओढा (मार्केट कमिटी मागील ) 
पश्चिम : नेवासा ते नेवासा फाटा रस्ता ( पत्रामंदिर दगडीपूल व 

ओढा) . 
दक्षिण : नेवासा ते नेवासा फाटा रस्ता 
उत्तर : मधमेश्वर मंदिर रस्ता - ओढ्यापर्यंत ( गणपती मंदिर 

मधमेश्वर मंदिर रस्त्यास लागून असणारे गोदाम ( अजिम 
शेख घरापर्यंत ) व पत्रामंदिर ते गोदाम व त्यामागील 
विवेकानंदनगर , सदाशिवनगर , खळवाडी परिसर ) . 


अ . ज . - १५ 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ). 


पूर्व : काझी ओढा ( नेवासा फाटा रस्ता ते खडका रस्त्या 

पर्यंत ). 
पश्चिम : आस्लम सय्यद घर ते नवनाथ दगडू दिवटे यांचे 

घरापर्यंत ( पूर्व बाजू वसाहत ) 
दक्षिण : नेवासा ते नेवासा फाटा रस्ता ते जुना ज्ञानेश्वर मंदिर 

रस्त्याचे उत्तर बाजूची संपूर्ण वसाहत . 
उत्तर : नेवासा फाटा व खडका रस्त्यास लागून कृषी उत्पन्न 

समिती अंतर्गत रस्त्याचे दक्षिण बाजू , दगडीपूल व 
ओढ्यापर्यंत . 


नागरिकांचा 
मागासप्रवर्ग 
( स्त्री ). 


पूर्व : अहिल्यानगर , सेंट मेरी रस्ता ( गोविंद गवळी यांचे 

घर ते निवृत्ती लोखंडे यांचे घर ) पुढे नेवासा - खडका 

रस्त्या पर्यंत 
पश्चिम : काझी नाला 
दक्षिण : नेवासा ते नेवासा फाटा रस्ता 
उत्तर : नेवासा खडका रस्ता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


परिशिष्ट - २ - चालू 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ). 


अहिल्या- अहिल्यानगर , 
लोकसंख्या नगर , संभाजीनगर, 
एकूण- १२३७ संभाजी- ललीत ऑईल 
अ. जा . - २५५ नगर . 

फॅक्टरी, 
अ . ज . - ७१ 

विनायक कॉलनी, 
काटे आश्रम , 
मारुती मंदिर , 
सेंट मेरी 
होस्टेल . 


पूर्व : सेंट मेरी स्कूल , मुकिंदपूर शीव रस्ता , नेवासा खुर्द 

मकिंदपूर शीव ( नेवासा ते नेवासा फाटा रस्त्याचे दोन्ही 

बाजू). 
पश्चिम : नेवासा खडका रस्ता ( ऑईल डेपो, जीवन ड्रॉप, सालुंके 

वस्ती) ते अहिल्यानगर ( सेंट मेरी रस्ता ) व नेवासा 
रस्त्याचे दक्षिण बाजूकडील विनायक कॉलनी, सांगळे 

हॉस्पिटल ते ओम शांती केंद्र, हंडी निमगाव शिवेपर्यंत . 
दक्षिण : हंडी निमगाव शीव. 
उत्तर : नेवासा खडका रस्ता . 


सर्वसाधारण 


चक्र 


गांधीनगर , गांधीनगर , चक्रनारायण पूर्व : डॉ . काटे दवाखाना ते अशोक घोलप यांचे घर , 
लोकसंख्या वसाहत, शिवशंकर 

हंडी निमगाव हद्दीपर्यंत . 
एकण- १२१५ नारायण कॉलनी, म्हसोबा खाण तालिम . कादी नाला 
अ . जा .- १५५ वसाहत . परिसर , भोर वस्ती, 

दक्षिण : नेवासा खुर्द, हंडी निमगाव शीव . 
अ. ज . - ३१ सोनवणे वस्ती, ज्ञानेश्वर 

उत्तर : नेवासा - शेवगाव रस्ता . 
सांस्कृतिक भवन , 
शासकीय मागासवर्गीय 
मुलींचे वसतिगृह , 
नागेबाबा पतसंस्था. 


अनुसूचित जाती 


लोकसंख्या 
एकूण - १२३५ 
अ . जा . - ४६९ 
अ . ज . - १९१ 


गंगानगर गवळी यांचे शेत , जुने 

उषा चित्र मंदिर , 
कॅथोलिक चर्च, 
अंगणवाडी, मातंग 
समाज मंदिर . 


पूर्व : इंदुबाई अमोलिक घर ते नवनाथ दगडू दिवटे घर ते 

नामदेव मैदाड घर ( जुना ज्ञानेश्वर मंदिर रोड , दक्षिण 

बाजू मधमेश्वरनगर). 
पश्चिम : मारुतीनगरकडे जाणारा रस्ता ( उषा चित्र मंदिर ते 


ओढा). 


दक्षिण : ओढा ते नामदेव मैदाड यांचे घर (मधमेश्वरनगर ) . 
उत्तर : गंगानगर / जुना ज्ञानेश्वर रस्ता ( उषा चित्र मंदिर ते 

इंदुबाई अमोलिक घर (मधमेश्वरनगर भाग). 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग. 


लक्ष्मीनगर खोलेश्वर गणेश मंदिर , उत्तर / पूर्व-: नेवासा ते नेवासा फाटा रोड 
लोकसंख्या १ व बस विखोना कापड दुकान व 

( खोलेश्वर गणपती मंदिर ते दगडीपूल व ओढा). 
एकूण -१३०६ स्टॅन्ड पेट्रोल पंप , वकील 

| 

. 

पश्चिम : खोलेश्वर मंदिरापासून ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल , पुढे 
अ. जा . - २८० परिसर कॉलनी, सेव्हन डे स्कूल 

बी. एस . एन. एल. ऑफिसपर्यंत . 
अ . ज . - ६३ 

व चर्च, बस स्टॅन्ड , 
मळगंगा मंदिर , 

दक्षिण : लक्ष्मीनगर अंतर्गत रस्ता ( बी . एस . एन . एल . ऑफिसला 
रिलायन्स टॉवर , 

लागून सोनाबाई भालेराव घर ते हमीद पठाण ते 
ज्ञानोदय हायस्कूल 

रिलायन्स टॉवर ते दगडीपूल ओढा). 
परिसर, ज्ञानदीप 
इंग्लिश स्कूल , 
बी . एस. एन. एल. 
ऑफिस , ग्रामपंचायत 
पाणी टाकी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


परिशिष्ट- २ - चालू 


सर्वसाधारण 


१० 
लोकसंख्या 
एकूण - १३९१ 
अ. जा .- ३१९ 
अ . ज . - ३७ 


लक्ष्मीनगर येडू देवीचे मंदिर , 
२ यल्लम्मा देवीचे मंदिर , 

र , 
मारुती मंदिर . 


पूर्व : करीम फत्रू शेख घरापासून ते बाळू चांदणे घर ते राम 

कुसळकर यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : ज्ञानेश्वर मंदिराकडे जाणारा मुख्य रस्ता, ज्ञानोदय 

हायस्कूल परिसर . 
दक्षिण : जुना ज्ञानेश्वर मंदिर रस्ता (प्रभाग क्रमांक १६ ला 

लागून ). 
उत्तर : ज्ञानोदय हायस्कूल उत्तरेकडील रस्ता कंपाऊंडला 

लागून इरफान पिंजारी यांचे घर ते दिगंबर कोरेकर 
यांचे घर ते येडूदेवी मंदिर ते रज्जाक शेख यांचे घर 
ते करीम फत्रू शेख यांचे घर ते शांताबाई गायकवाड 
यांचे घरापर्यंत . 


११ 


बाजारतळ बाजारतळ 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 

( स्त्री ) 


लोकसंख्या 
एकूण - १३६५ 
अ. जा . - ३१ 
अ . ज .- १९ 


पूर्व : बदाम अॅग्रो ., श्रीरामपूर रस्त्याने मुलकी निवासपर्यंत व 

पुढे मुलकी निवास (एस. बी . आय ., नेवासा) ते शफी 
इनामदार किराणा दुकान ते पुढे सुरेश शिंदे यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम : आण्णासाहेब साठे मार्ग, लाला कडपे यांचे घर ते 

क्वॉलिटी केक शॉपपासून पूर्वेकडील ताठे मेडिकल , 
दुर्गादेवी मंदिर चौक , हेडगेवार चौक ते मारुती मंदिर 

चौक ( डॉ . देवचक्के ) ते मोहिनीराज मंदिर , 
दक्षिण : लाला कडपे यांचे घर ( कामीनपीर ) ते फौजदार बंगला 

व पुढे समर्थ पतसंस्थेपासून ज्ञानोदय हायस्कूलचे 

उत्तरेकडील रस्ता , सुरेश शिंदेयांचे घरापर्यंत . 
उत्तर : मोहिनीराज मंदिर ते मोहिनीराज मंदिर चौक ( राजहंस 

प्रिंटींग प्रेस), पुढे धर्मवीर संभाजी चौकातून कडू गल्लीची 
पूर्व बाजू , मोहरे ना . त. यांचे घरापर्यंत व पुढे बदाम 
अॅग्रो., श्रीरामपूर रस्त्यापर्यंत . 


१२ 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 


( स्त्री ) 


लोकसंख्या 
एकूण - १४१० 
अ. जा . - १५० 
अ . ज .- ०० 


ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत , 
व अण्णा भाऊ साठे । 
अण्णा भाऊ समाज मंदिर , 
साठे कामीनपीर 
समाज परिसर, लोखंडे 
मंदिर गल्ली, सपना 
परिसर टॉकिज , कोमटे 

गल्ली व वडार 
गल्लीचा काही 


पूर्व : आण्णा एरंडे ( कामीनपीर) ते उत्तम वाघमारे ( अण्णा 

भाऊ साठे मार्ग) ते ग्रामपंचायत चौक . 
पश्चिम : मारुती मंदिर चौक ते राजू काळे घर ते सपना टॉकिज 

ते जॅनोद्दीन पटेल घर ते फारुक पटेल घर ते गोरक्षनाथ 
लोखंडे घर ते संजय पाटील ते गोटीराम जामदार 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : चक्रनारायण घर ते बी . ए. पाटील वाडा , सतीश 

गायके घर , अंबादास पारखे ते विजू पाटील घर 

( कामीनपीर). 
उत्तर : ग्रामपंचायत चौकापासून हेडगेवार चौक ते मारुती 

मंदिर चौकापर्यंत . 


भाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


परिशिष्ट - २ - चालू 


२ 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ) 


१३ धनगर 
लोकसंख्या गल्ली व 
एकूण - १३२४ नाईक 
अ. जा . - ०० वाडापुरा. 
अ. ज .- २१ 


नुराणी मस्जिद, 
आत्तार गल्ली 
( उत्तर भाग ), 
गणपती मंदिर , 
धनगर गल्ली, 
नाईकवाडापुरा. 


पूर्व : नुराणी मस्जिद, ते मारुती मंदिर चौक ( राजू गुजराथी 

यांचे घर ). 
पश्चिम : भराव (भिंत) पासून तौफिखान यांचे घर ते मार्कस 

___ मस्जिद , ते लेटस टेलर्स ( नाईकवाडा रस्ता) . 
दक्षिण : नुराणी मस्जिद, ते लेटस टेलर्स 
उत्तर : जुनी बाजारपेठ रस्ता, भराव भिंत ते मारुती मंदिर 

चौक (राजू गुजराथी यांचे घर ) 


सर्वसाधारण 


१४ 

पाकशाळा, पाकशाळा , 
लोकसंख्या राम जि . प. मुलींची 
एकूण - १५०० मंदिर , शाळा, जामा 
अ. जा . - १० मापारी मस्जिद, राम 
अ . ज . - ०१ गल्ली, मंदिर , मापारी 

इस्लामपुरा , गल्ली, 
शेजुळ इस्लामपुरा , 
गल्ली शेजुळ गल्ली, 

कुरेशी वाडा . 


पूर्व : मारुती मंदिर चौक (मोहन गुजराथी यांचे घर ) ते 

मोहनीराज मंदिर (बडवे लॅब) व पुढे पश्चिमेकडे दीपक 
जोशी यांचे घर ते पुढे नंदू जोशी यांचे घर , पुढे भारत 

बेकरी ते पाकशाळा 
पश्चिम : चिंचबन शीव 
दक्षिण : चिंचबन रस्ता ( ज्ञानेश्वर मंदिर ते भरावपर्यंत ) व भराव 

ते मारुती मंदिर चौक ( मोहन गुजराथी यांचे घरापर्यंत ) 
उत्तर : प्रवरा नदी 


१५ 


दारुंटे वस्ती, 
दाणे वस्ती, 
बनकर वस्ती, 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ) 


इदगाह , 
लोकसंख्या माळी 
एकूण- १३१३ वस्ती व 
अ. जा .- ८८ दारुंटे 
अ. ज . - ४२ वस्ती, 

व्यवहारे 
वस्ती. 


पूर्व : नेवासा - खुपटी रस्ता 
पश्चिम : खुपटी शीव, चिंचबन शीव 
दक्षिण : उस्थळ शीव, नारायणवाडी, धनगरवाडी शीव 
उत्तर : प्रवरा नदी व चिंचबन रस्ता 


जामदार वस्ती, 
जोरवर वस्ती, 
माळी वस्ती, चौरे 
वस्ती, व्यवहारे 
वस्ती, जगताप 
वस्ती , बेहेळे 
वस्ती, 
कानिफनाथ मळा, 
देशमुख वस्ती, 
इदगाह. 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 


१६ 
लोकसंख्या 
एकूण - १३१७ 
अ. जा . - ९९ 
अ . ज . - ३५ 


तुकाराम 
महाराज 
मंदिर 
परिसर 


तुकाराम महाराज 
मंदिर परिसर 
रामकृष्णनगर व 
अत्तार गल्लीचा 
दक्षिण भाग 


पूर्व : रानमळा रस्ता ( सुनील खाटीक घर ) ते कल्याणी 

कॉम्प्लेक्स ते कामीनपीर . 
पश्चिम : अत्तार गल्ली रस्ता ( जब्बर अत्तार ते शेंडे पोलीस 

पाटील - खळे) पुढे चिंचबन रस्ता व त्यास लागून 
दक्षिणेकडील संतोष लगड ते रामकृष्ण खरात यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : रामकृष्ण खरात ते निसार शेख घर व सुनील खाटीक 

घर ते मातंग स्मशानभूमी 
उत्तर : कल्याणी कॉम्प्लेक्स ते कामीनपीर, अजय पाटील ते 

शेख महंमद चाँद यांचे घर ते पुढे अस्लम पिंजारी ते 
राजगीरे ते जब्बार अत्तार यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


परिशिष्ट- २ - चालू 


१७ 


अनुसूचित जमाती 


लोकसंख्या 
एकूण- १२९४ 
अ. जा . - ४५ 
अ . ज . - ४४४ 


मारुती 
नगर व 
रानमळा 


पूर्व : नेवासा -हंडीनिमगाव रस्ता पूर्व बाजूने ( तळपे वस्ती ते 

निवृत्ती लोखंडे वस्ती), हंडीनिमगाव शीवेपर्यंत . 
पश्चिम : नेवासा, उस्थळ दुमाला रस्ता (गायके वस्ती ते हेलवडे 

वस्ती) उस्थळ शीवेपर्यंत . 
दक्षिण : हंडीनिमगाव शीव व उस्थळ दुमाला शीव 
उत्तर : प्रभाग क्रमांक ८ व १६ 


खंडाळे वस्ती, 
मारुती पवार 
घर, तळपे वस्ती, 
लोखंडे वस्ती, 
थोरात वस्ती , 
निवृत्ती लोखंडे 
वस्ती, गायकवाड 
वस्ती, आबा 
लोखंडे वस्ती, 
घोरपडे वस्ती , 
भालसिंग वस्ती, 
हेलवडे वस्ती, 
गायके वस्ती , 
जामदार वस्ती, 
मैदाड वस्ती , 
शिरसाठ वस्ती, 
कदम वस्ती, 
मारुतीनगर . 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ फेब्रुवारी २०१६ . 


BY THE COLLECTOR 

APPENDIX - 7- A 


No . MC/ WS / 6- A / ELN/ 313/ 2015 . - In exercise of the powers conferred to me by Order No . SEC . 1094/ 
164/1994, dated 31st October 1994 of the State Election Commissioner, Maharashtra the draft order fixing 
the number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said Municipal Area of the 
Municipal Council is to be divided and the wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule of the draft order , 
bearing No . NP /1/ 2 / Out No. 1518 /2016 , dated 11th January 2016 was published as required by the 
provision to subsection ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 for the information of the residents of the Newasa Municipal Council. 


After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order. I, Anil 
Kawade, the Collector of Ahmednagar district in exercise of the powers conferred on me by sub -section (1) 
of Section 10 of the said Act hereby make the following Order namely . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


ORDER 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director, Nashik Division , Nashik by his Order 
No. NP / 1/ 2 -54667/2015 , dated 14th December 2015 issued under sub -section ( 2 ) of Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XI of 1965 ) 
has fixed for the Newasa Nagar Panchayat, the number of Councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and 
Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as shown below . 


1. The number of Councillors to be elected 


2 . The number of seats to be reserved - 


(a ) For the Scheduled Castes 


( b ) For the Scheduled Tribes 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


3 . The total number of seats to be reserved for Women 
( including the number of seats to reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 


4 .Out of seats at serial number 3 , number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens as shown in item at serialnumber 2 (a ), ( b ) and ( c ) respectively , 
are as under. 


(a ) For the Scheduled Castes 


(b ) For the Scheduled Tribes 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


5 . The number of seats to be reserved for Women as General Category 

(number of seats at serial number 3 , minus number of seats at 
serial number 4 ). 


Now therefore , in exercise of powers conferred on me by Order No. SEC / 1094 / 164/1994 , dated 
31st October 1994 of the State Election Commissioner ,Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965) I, Anil Kawade, the Collector of Ahmednagar district, hereby fix the number and extent of 
the ward into which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the Scheduled to this Order. 


This Order shall take effect for the purpose of the next general Elections held immediately following 
the date of this Order. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


99 


Schedule - 2 


Boundaries of the Ward 


Ward 
No. 


Name of 
the Ward 

if any 


Extent of 
Ward 


If the Seat is 
reserved for 
whom i. e . 
whether for 

S . C ., S . T., 
B . C . C . or for 

Women 
( Including SC 
Women or ST 

Women or 
BCC Women ) 


Old Court 
Area 


General 
(Women ) 


Total 
Population 
1481 
S . C . - 43 , 
ST.- 36 


Kadu lane , East : Newasa Shrirampur Road 
Deshpande lane , West : Pakshala To Ram Mandir 
Old Court lane 

Road . 
up to Pakshala , 
Sana Medical, 

South : Kadu lane to Mohiniraj 
Mutha Medical, 

Temple . 
Pathan Wada , North : Pravara River 
Aayyub Shaikh , 
Shama 
Deshmukh , 
Rahatulla 
Pathan , 
Somnath 
Wanjare , Amir 
Hamja Shaikh , 
Mama Bhanje 
Garage 


Tahsil 
Office Area 


Schedule 

Caste 
(Women ) 


Total 
Population 
1284 
S . C .- 384, 
ST.- 194 


Tahsil Office , East : Mukindpur, Khadka Village 
Govt. Food Grain 

Boundry (upto Gavali Wasti, 
Godown , Govt. 

Kudnar Wasti) 
Hospital, Z . P . West : Newasa Shrirampur Road 
School, Panchyat 

(Kholeshwar Temple ). 
Samiti Office , 

South : Newasa to Newasa Phata 
Badambai High 

Road up to Balaji Traders and 
School, Khalwadi 

to the East side up to Govt. 
(Area near 

Godown and from Godown 
Kaman ) , Burning 

to Bhagwan Rasane House 
Yard , 

towards North side . 
Madhmeshwar 
Temple , Market 

North : Pravara River,Khalal Pimpri 
Yard Area , Kazi 

Village boundary ( Dhotre 

Wasti). 
Poultry Farm , 
Gavali , Kudnar, 
Dhotre Wasti, 
Shete and 
Shinde Wasti 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


General 


Total 
Population 
1332 
S . C .- 87 , 
ST.- 15 


Khalwadi 
and 
Vivekanand 
nagar, 
Sadashiv 
nagar. 


Schedule - 2 - contd . 
3 

4 . 
Govt. Food East : Water stream (Behind 
Grain Godown . 

Market Yard ) . 
Dr. Shinde West : Newasa to Newasa Phata 
Hospital, 

Road (Patra Temple , Stone 
Z . P . School, 

Bridge and Stream ) . 
Vivekanand 

South : Newasa to Newasa Phata 
nagar, 

Road . 
Sadashivnagar 
and Chavan 

North : Madhmeshwar Temple Road 
Wasti, Jire 

up to Stream (roadside 
Wasti, 

Ganpati 

Temple , 
Radhakrishna 

Madhmeshwar Temple to 
Mangal 

Godown (upto house of Azim 
Karyalaya and 

Shaikh ) to Patra Temple to 
Raghujan Gas 

Godawon and backside of 

Vivekanandnagar, Sadashiv 
Agency 

nagar Khalwadi Area . 


Madhmesh 
warnagar 


General 
(Women ) 


Total 
Population 
1352 
S . C .- 102 , 
ST.- 42 


Madhmesh East : Kazi Water Stream (from 
warnagar 

Newasa Phata Road to 
internal road up 

Khadka Road). 
to No. 6 water 
Canal SreamW est : House of Aslam Sayyed to 
Mula Bajar, 

House of Navnath Dagadu 
ADCC Bank , 

Divate (East Side Colony). 
Shinde Wasti , 

de wasti, South : Newasa to Newasa Phata 
Mutha Oil Depo , 

road upto Old Dnyaneshwar 
Adarsh Kanya 
Vidyalaya .Civil 

Temple Road (Total South 
Court Area and 

side Colony). 
Madhmesh North : Newasa Phata and Khadka 
warnagar. 

road near south side of 
Market Yard internal road, 
upto Stone Bridge and Water 
Stream . 


Total 
Population 
1262 
S .C .- 133 , 
ST.- 31 


Newasa 
Phata and 
Dnyaneshwar 
College 
Area . 


Backward 
Class of 

Citizen 
(Women ) 


West Side of East : Aahilyanagar St. Merry 
St.Merry School, 

Road, (House of Govind 
Dnyaneshwar 

Gavali to house of Nivrutti 
College , Stone 

Lokhande ) upto Newasa to 
Mine , Pavan 

Khadka road . 
Ganpati Temple , West : KaziNala 
Urdu School 

South : Newasa to Newasa Phata 

Road , 
North : Newasa Khadka Road 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


93 


Ahilyanagar , 
Sambhaji 
nagar 


General 
(Women ) 


Total 
Population 
1237 
S . C . - 255 , 
ST.-71 


Schedule - 2 - contd . 

4 
Ahilyanagar, East : St. Merry School, Mukindpur 
Sambhajinagar, 

Village road, Newasa Kh ., 
Lalit Oil factory , 

Mukindpur Village boundary, 
Vinayak Colony, 

(both sides of Newasa to 
Kate Hospital, 

Newasa Phata road .). 
Maruti Temple , West : Newasa Khadka Road (Oil 
St.Merry Hostel 

Depo, Jivan Drop , Salunke 
Wasti) upto Ahilyanagar ( St. 
Merry road ) and South side 
of Newasa road ; Vinayak 
Colony, Sangle Hospital to 
Om Shanti Centre upto 
Handinimgaon village 

boundary . 
South : Handinimgaon Village 

Boundary. 
North : Newasa Khadka road 


General 


Gandhinagar 
Chakrnarayan 


Colony. 


Total 
Population 
1215 
S . C . - 155 , 
ST.- 31 


Ganganagar 


Gandhinagar East : Dr.Kate Hospital to house of 
Chakrnarayan 

Ashok Gholap upto 
Colony , 

Handinimgaon village 
Shivshankar 

boundry 
colony, Mhasoba West : Kazi Nala 
Mine area , 

South : Newasa Kh .- Handinimgaon 
Bhor Wasti, 

village boundry 
Sonawane 
Wasti , 

North : Newasa - Sheogaon Road 
Dnyaneshwar 
Cultural Bhawan , 
Govt. Backward 
Class Girls 
Hostel, 
Nagebaba 
Patsanstha 
Gavali Farm , East House of Indubai Amolik to 
Old Usha 

House of Navnath Dagdu 
Theatre , Catholic 

Divate to House of Namdev 
Church , 

Maindad ( South side of Old 
Aganwadi, 

Dnyaneshwar Temple road 
Matang Samaj 

(Madhmeshwarnagar) 
Temple 

West : Marutinagar road (Usha 

Theatre to Water Stream ) 
South : Water Stream to house of 

Namdeo Maindad 

(Madhmeshwarnagar) 
North : Ganganagarloid 

Dnyaneshawar Mandir road 
(Usha Theatre to house of 
IndubaiAmolik ) (Madhmesh 
warnagar Area ) 


Scheduled 

Caste 


Total 
Population 
1235 
S .C .- 469 , 
ST.- 191 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


Schedule - 2 - contd . 


4 


Total 
Population 


Backward 
Class of 
Citizen . 


1306 
S . C . -280 , 
ST.-63 


Laxminagar- 1 Kholeshwar 
and Bus Stand Cane 

Ganesh Temple , 
Area . 

Vikhona Cloth 
Shop & Petrol 
Pump, Adv. 
Colony, Seven 
Day School & 
Church , Bus 
Stand,Malganga 
Temple , 
Reliance Tower, 
Dnyanodaya 
High School 
Area , 
Dnyandeep 
English School, 
BSNL Office , 
Grampanchyat 
Water Tank 


North / : Newasa to Newasa Phata 
East Road (Kholeshwar Ganesh 

Temple to Stone Bridge and 

Water Stream ) 
South : Laxminagar Internal road 

(House of Sonubai Bhalerao 
to house of Hamid Pathan 
near BSNL Office to 
Reliance Tower to Stone 

Bridge Water Stream ) 
West : Kholeshwar Temple to 

Dnyndeep English School 
upto BSNL Office . 


Laxminagar-2 


General 


10 
Total 
Population 
1391 
S . C .-319 , 
ST. - 37 


Yedu Devi 
Temple , 
Yelamma Devi 
Temple , Laxmi 
Devi Temple , 
Maruti Temple 


East : From house of Karim Fatru 

to house of Balu Chandane 

upto house of Ram Kusalkar. 
West : Dnyaneshwar Mandir road , 

Dnynodaya High School 

area . 
South : Old Dnyaneshwar Temple 

road (NearWard No. 16 ). 
North : Dnyanodaya High School , 

North Side road . Near 
compound house of Irfan 
Pinjari to house of Digmbar 
Korekar to Yedu Devi Temple 
to house of Rajjak Shaikh to 
house of Karim fatru Shaikh 
upto house of Shantabai 
Gaikwad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


Schedule - 2 - contd . 


11 


Market Place 


Market 
Place 


Total 
Population 
1365 
S . C .- 31 , 
S . T.- 19 . 


Backward 
Class of 
Citizen 
(Women 


East : Shrirampur road side Badam 

Agro upto Mulki Niwas ( SBI 
Newasa ) to shop of Shafi 
Inamdar upto house of Suresh 

Shinde . 
West : Annasaheb Sathe road (House 

of Lala Kadpe to Quality Cake 
Shop to East side Tathe 
Medical, Durga Devi Temple 
Chowk, Hedgewar Chowk to 
Maruti Mandir Chowk (Dr. 
Devchakke ) to Mohiniraj 

Temple . 
South : House of Lala Kadpe (Kaminpir ) 

to Faujdar Bungalow next from 
Samarth Patsanstha to North 
side road of Dnyanodaya High 
School upto house of Suresh 

Shinde. 
North : Mohiniraj Temple to Mohiniraj 

Temple Chowk (Rajhans 
Printing Press ) next towards 
Dharmvir Sambhaji Chowk , 
East side of Kadu Lane, House 
ofMohre (N . Tah ) upto Badam 

Agro , Shrirampur road . 
East : Anna Yerande (Kaminpir ) to 

Uttam Waghmare (Anna Bhau 
Sathe road) to Grampanchayat 

Chowk . 
West : Maruti Mandir Chowk to house 

of Raju Kale to Sapna Theatre 
to house of Jainuddin Patel to 
house of Farukh Patel to house 
of Gorakshanath Lokhande 
upto house of Sanjay Patil and 

Gotiram Jamdar. 
South : House of Chakranarayan to 

house of B . A . Patil , House of 
Satish Gayke House , of 
Ambadas Parkhe to Viju Patil 

House (Kaminpir ). 
North : (From Grampanchayat Chowk 

to Hedgevar Chowk upto Maruti 
Mandir Chowk ). 


12 


Total 
Population 
1410 


Grampan 
chayat, Anna 
Bhau Sathe 
SamajMandir 


Backward 
Class of 

Citizen 
(Women ) . 


S . C . - 150 , 


area . 


S . T.-00 . 


Grampan 
chayat , 
Anna Bhau 
Sathe 
Samaj 
Mandir area , 
Kaminpir 
area , 
Lokhande 
Lane , 
Sapna 
Theatre , 
Komate 
Lane and 
some part 
of Wadar 
Lane . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


1 


13 
Total 


General 
(Women ). 


Population 
1324 
S . C .-00 , 
S . T.-21. 


Schedule - 2 - contd . 

3 
Dhangar Lane NuraniMasjid , East : Nurani Masjid to Maruti 
and Attar Lane 

Mandir Chowk (house of 
Naikwadapura . (North Side ), 

Raju Gujrati). 
Ganpati Temple , West : From Soil Depot (wall) to 
Dhangar Lane , 

House of Tofik Khan Pathan 
Naikwadapura . 

to Markas Masjid to Latest 

Tailor (Naikwada road .) 
South : NuraniMasjid to Latest Tailor 
North : Old Market Road To Soil 

Depot (wall) to Maruti Mandir 
Chowk (house of Raju 
Gujrati) . 


General 


14 
Total 
Population 
1500 
S . C .- 10 , 
ST.-01 


Pakshala , 
Ram Temple , 
Mapari Lane, 
Islampura , 
Shejul Lane . 


Pakshala , 
Z .P .Girl School, 
Jama Masjid , 
Ram Temple , 
Mapari Lane , 
Islampura , 
ShejulLane, 
KureshiWada . 


East : MarutiMandir Chowk (house 

ofMohan Gujrati) to Mohiniraj 
Temple (Badave Lab . )next to 
West side house of Deepak 
Joshi to house of Nandu 
Joshi next house Bharat 

Bakery to Pakshala . 
West : Chinchban Village boundary 
South : Chinchban Road 

(Dnyaneshwar Temple ) to 
Soil Depot (wall) and next to 
MarutiMandir Chowk (Mohan 

Gujrati House ). 
North : Pravara River 


15 


General 
(Women ). 


Total 
Population 
1313 
S . C .- 88 , 
ST. - 42 


Eidgah ,Mali Darunte Wasti, 
Wasti, 

Dane Wasti , 
Darunte Wasti BankarWasti , 
and Vyavhare 

Pansare Wasti, 
Wasti . 

Jamdar Wasti, 
Jorwar Wasti, 
Mali Wasti, 
Chavre Wasti, 
Vyavhare Wasti, 
Jagtap Wasti, 
Behle Wasti , 
Kanifnath Mala , 
Deshmukh 
Wasti, Eidgah . 


East : Newasa To Khupti road . 
West : Khupti Village boundary, 

Chinchban Village boundary . 
South : Usthal Village boundary , 

Narayanwadi, Dhangarwadi 

Village boundary . 
North : Pravara River and Chinchban 

road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


96 


90 


2 


16 
Total 
Population 
1317 
S . C .- 99 , 
S . T.- 35 . 


Tukaram 
Maharaj 
Temple Area . 


Backward 
Class of 
Citizen . 


Schedule - 2 - contd . 
3 

4 
Tukaram 

East : Ranmala road (house of 
Maharaj 

Sunil Khatik ) to Kalyani 
Temple Area , 

Complex to Kaminpir . 
Ramkrishna 

West : Attar Lane road (Jabbar Attar 
Nagar and 

to Shende Police Patil 
South side of 

Harvest Yard ) next 
Attar Lane . 

Chinchban road to South 
side house of Santosh Lagad 
to house of Ramkrushna 

Kharat. 
South : House of Ramkrushna 

Kharat to house of Nisar 
Shaikh to house of Sunil 
Khatik to Matang Burning 

Yard . 
North : Kalyani Complex to Kaminpir, 

house of Ajay Patil to Shaikh 
Md. Chand next to house of 
Aslam Pinjari to house of 
Rajgire upto house of Jabbar 
Attar. 


17 

MarutiNagar Khandale Wasti, East : By East side of Newasa Scheduled 
Total 

Tribes. 
and Ranmala . Maruti Pawar 

Handinimgaon road ( Talpe 
Population 

Wasti to Nivrutti Lokhande 
1294 

House , 

Wasti) upto Handinimgaon 
S . C .- 45 , Talpe Wasti, 

village boundary . 
S . T.- 444. 

Lokhande Wasti , West : Newasa -Usthal Dumala 
ThoratWasti, 

Road (Gayake Wasti to 

Helvade Wasti ) upto Usthal 
Gaikwad Wasti, 

village boundary. 
Ghorpade Wasti, South : Handinimgaon Village 
Bhalsing Wasti, 

boundry to Usthal Dumala 
Helwade Wasti, 

village boundary . 
Gayake Wasti, 

North : Ward Nos . 8 and 16 . 
Jamdar Wasti, 
Maindad Wasti, 
Shirsath Wasti, 
Kadam Wasti, 
Marutinagar. 

ANIL KAWADE , 

Collector, Ahmednagar. 
Ahmednagar , 5th February 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


मंगळवार , फेब्रुवारी १६, २०१६ / माघ २७, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक कक्ष- २/ नपा -२/ ५०/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ व ५१ (१) ( अ) 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा (अध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा नियम, २००६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, 
जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे जाहीर करतो की, दिंडोरी नगरपंचायतीच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 

निवडून आलेल्या अध्यक्षांचेनाव 


अ . 


क्र . 


दिंडोरी नगरपंचायत 


श्री . बोरस्ते भाऊसाहेब गणपत 

दीपेन्द्र सिंह कुशवाह , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १५ फेब्रुवारी २०१६. 


ORDER 


No. Desk - 2 /Mun - 2 /50 / 2016 . - In exercise of the powers vested to me under Section 51 and 51 (1 ) (A ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965; Maharashtra 
Municipal Councils and Nagar Panchayats (President Election ) Rule , 2005 and Revised Rule 2006 . 
1, Deependra Singh Kushwah , Collector, Nashik hereby publish the name of the following person who has 
been declared elected as President of the Municipal Council/ Nagar Panchayat Dindori in the election held 
on 30th January 2016 . 

Schedule 
Name of Municipal Council/ 

Name of elected President 
Nagar Panchayat 


Dindori Nagar Panchayat 


Boraste Bhausaheb Ganpat 


DEEPENDRA SINGH KUSHWAH , 

Collector, Nashik. 


Nashik , 15th February 2016 . 


क्रमांक कक्ष- २/ नपा -२/ ५०/ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ व ५१ (१) ( अ) 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा नियम, २००६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , दीपेन्द्र सिंह 
कुशवाह, जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे जाहीर करतो की, दिंडोरी नगरपंचायतीच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष 
निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


दिंडोरी नगरपंचायत 


श्री . देशमुख सचिन विश्वासराव 


दीपेन्द्र सिंह कुशवाह , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , १५ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १०, शके १९३८ 


ORDER 
No . Desk- 2/ Mun- 2/ 50/ 2016. - Inexercise of the powers vested to me under Section51 and 51 ( 1) ( A ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965; Maharashtra 
Municipal Councils and Nagar Panchayats (Vice - President Election ) Rule , 2005 and Revised Rule , 2006 . 
I, Deependra Singh Kushwah , Collector, Nashik hereby publish the name of the following person who has 
been declared elected as Vice - President of the Municipal Council / Nagar Panchayat Dindori in the election 
held on 30th January 2016 . 

Schedule 
Name ofMunicipal Council/ 

Name of elected Vice - President 
Nagar Panchayat 


Dindori Nagar Panchayat 


Deshmukh Sachin Vishwasrao 


DEEPENDRA SINGH KUSHWAH , 

Collector , Nashik. 


Nashik , 15th February 2016 . 


गुरुवार , फेब्रुवारी १८ , २०१६ / माघ २९ , शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक नपा / कार्या- ६- अ / ४२३ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) नियम, १९८१ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक सुधारणा) नियम , २००९ मधील नियम ७-क अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , शेवगाव व जामखेड नगरपरिषदेच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात 
आलेल्या अध्यक्षपदाचे निवडणुकीमध्ये खालीलप्रमाणे उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट 


अ. क्र . 


अध्यक्षाचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


( जागा राखीव असेल तर 
कोणत्या प्रवर्गासाठी) 


३ 


श्रीमती लांडेविदया अरुण 


शेवगाव नगरपरिषद 


खुला प्रवर्गासाठी 


सौ. प्रिती विकास राळेभात 


जामखेड नगरपरिषद 


खुला महिला प्रवर्गासाठी 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर, १७ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक नपा/ कार्या-६ - अ/ ४२३ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , शेवगाव व जामखेड 
नगरपरिषदेच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्षपदाचेनिवडणुकीमध्ये पुढीलप्रमाणे उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


उपाध्यक्षाचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


. 


शेवगाव नगरपरिषद 


श्रीमती ढोरकूले यमुनाबाई मोहनराव 
श्रीमती मेहरुनिसा शफी कुरेशी 


जामखेड नगरपरिषद 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


गुरुवार , फेब्रुवारी २५, २०१६ / फाल्गुन ६, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( सुधारणा २००१ ) 


आदेश 


क्रमांक पालिका-३/ कावि- ४८ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ - अ ( सुधारणा 
२००१) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
कलम ५१ ( अ) च्या पोट- कलम (४) च्या तरतुदींनुसार पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल व भुसावळ नगरपालिकेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांची नावे 
याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . 


यास्तव मी, रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , पाचोरा येथे दिनांक 
२५ जानेवारी २०१६, नगरपरिषद , चाळीसगाव व एरंडोल येथेदिनांक ३० जानेवारी २०१६ व नगरपरिषद भुसावळ येथे दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार नगरपालिका , पाचोरा, चाळीसगाव , एरंडोल, भुसावळच्या उपाध्यक्ष पदासाठी 
बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपालिकेचे नाव 


सौ . रूखमाबाई अशोक महाजन 


पाचोरा 


श्री . शाम छगनराव देशमुख 


चाळीसगाव 


श्रीमती शकुंतला शिवाजीराव अहिरराव 


एरंडोल 


श्री . लोणारी युवराज दगडू 


भुसावळ 


रुबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, २० फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


२१ 


२१ 


वाचले . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( सुधारणा २००१ ) 


आदेश 


क्रमांक पालिका- ३ / कावि - ४९ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१- अ ( सुधारणा 
२००१) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
कलम ५१ ( अ) च्या पोट- कलम ( ४) च्या तरतुदींनुसार धरणगाव नगरपालिकेत निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव मी , रुबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , धरणगावच्या दिनांक 
२२ जानेवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार नगरपालिका, धरणगावच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगरपालिकेचे नाव 


चौधरी सुरेश सिताराम 


धरणगाव 


रुबल अग्रवाल, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , २० फेब्रुवारी २०१६ . 


वाचले . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ - अ ( सुधारणा २००१ ) 

आदेश 
क्रमांक पालिका-३/ कावि - ५० / २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ ( सुधारणा 
२००१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
कलम ५१ ( अ) च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार फैजपूर नगरपालिकेत निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

यास्तव मी, रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , फैजपूरच्या सभागृहात 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार फैजपूर नगरपालिकेच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगरपालिकेचे नाव 


२ 


श्रीमती अमिता हेमराज चौधरी 


फैजपूर 


रुबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, २० फेब्रुवारी २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


